Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , 

ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १४ , 

किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-१४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७३ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०४-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
ना . - एक -१ ( १५८२ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-६५-२०२०-२०२१ , गाव व्याहाड बुज , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


००४ 


२ 


० ०४ 


३ 


३३८ 
३२५ 
३८४ 
३७५ 
५७५ 
३४० 
५८३ 


० ०३ 


००१ 


६ 


००४ 


७ 


००१ 


८ C 


४०८ 


० ०५ 


९ 


२ ९ ७ 


००६ 


एकूण .. 


०३० 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्याकरीता सा क्र . ५१८० मी . वरून निघणा - या व्याहाड शाखा कालवा व 
व्याहाड शाखा कालव्यावरील मोखाळा वितरीकेच्या बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०५-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-६५-२०२०-२०२१ , गाव चिचबोडी , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१११ 


००४ 


२ 


११५ 


००५ 


एकूण 


०० ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्याकरीता सा . क्र . ५१८० मी . वरून निघणा - या व्याहाड शाखा कालव्याचे 
बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका- प्र . - २-३९७-२०२१. 


66 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०६-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-६५-२०२०-२०२१ , गाव मोखाळा , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


०१४ 


२ 


००८ 


६६७ 
६६८ 
६६५ 
४६ 


3 


O 


४ 


००१ 


एकूण . 


० २५ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्यावरील सा.क्र . ११४५० मी . 
वरून निघणा - या विचोरा लघु कालवा क्र . २ च्या बांधकामाकरीता . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०७-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-६५-२०२०-२०२१ , गाव विचोरा तुकदेव , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२३७ 

००३ 
२०२ 

००३ 


१ 


२ 


एकूण . 


००६ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्यावरील सा.क्र . ९ १६० मी . वरून 
निघणा - या चिचबोडी वितरीकेच्या बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना . - एक -२ ( १५८२ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका- प्र . - २-३९७-२०२१ . 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०८-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-६५-२०२०-२०२१ , गाव चिचबोडी , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


३७ 


००२ 


एकूण .. 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
- आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्यावरील सा.क्र . ९ १६० मी . वरून 

निघणा - या चिचबोडी वितरीकेच्या बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके 

१ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ० ९ - ६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 

, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - ६५-२०२०-२१ , 
गाव पाथरी , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


७१ 


० १३ 


२ 


५८६ 


००२ 


३ 


७७ ९ 


००१ 


४ 


३३३ 


००१ 


५ 


१२१ 


००८ 


एकूण . . 


०२५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरील सा . क्र . ९ ३० व सा . क्र . ३४४० मी . वरून निघणा - या 
पाथरी लघु कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


: 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक १०-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-६५-२०२०-२१ , 
गाव नवेगाव तूकूम , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१४८ 


००१ 


एकूण 


००१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्याचे सा . क्र . ५२१० मी . 
वरून निघणा - या बेलगाव वितरिकेच्या बांधकामाकरिता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले आत असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०२०-२१ , 
गाव करगाव चक , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


५४ 


००५ 


एकूण . . 


००५ 


ना . - एक -३ ( १५८२ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्याचे सा . क्र . ३३६० मी . वरून निघणा - या पाथरी लघु कालवा 
क्र .२ च्या बांधकामाकरिता . 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक १२-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-६५-२०२०-२१ , 

गाव थेरगाव , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२६१ 


००१ 


२ 


२५० 


००१ 


३ 


२६४ 


००१ 


४ 


२३२ 


००१ 


एकूण . 


००४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्याचे सा . क्र . ५२१० मी . 
वरून निघणा - या बेलगाव वितरिकेच्या बांधकामाकरिता 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक १३-६५-२०२०-२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-६५-२०२०-२१ , 
गाव चक विरखल टोला , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२११ 


००१ 


एकूण . 


००१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - गोसीखुर्द प्रकल्प . 

आसोला मेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित व्याहाड शाखा कालव्याचे सा . क्र . ५२१० मी . 
वरून निघणा - या बेलगाव वितरिकेच्या बांधकामाकरिता . 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८३ , 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - प्र . - २-३९७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक १६-६५-२०२०-२१ , दिनांक १७ मार्च , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुंटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-६५-२०२०-२१ , 

गाव बेंबाळ , तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


८५३ 


००४ 


२ 


८५२ 


० १८ 


३ 


६५७ 


०२१ 


४ 


६५६ 


००७ 


५ 


६५५ 


०१० 


६ 


६५४ 


०३३ 


७ 


६५० 


०२२ 


८ 


६४ ९ 


० २ ९ 


ना . - एक -४ ( १५८२ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


९ P 


६४६/१ 


१० 


६४६/२ 


० १ ९ 


११ 


६४६/३ 


१२ 


६४६/४ 


१३ 


६३७ 


० १० 


१४ 


८ ९ २ 


००८ 


१५ 


८ ९ ३ 


० २६ 


१६ 


८ ९ ५ / १ 


१७ 


८ ९ ५ / २ 


०३५ 


१८ 


८ ९ ५ / ३ 


१ ९ 


८ ९ ८ 


०२५ 


एकूण . 


२६७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


— 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या गोवर्धन शाखा कालव्याच्या बांधकामाकरिता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


मूल : 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


एम . खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मूल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


